“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास मान्यता देणेबाबत. 


मो. देवाडा व २ गावे, ता. जि. चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा - २०२३/प्र.क्र. ५३(६)/ पापु १३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, HATHA, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ७ डिसेंबर, २०२३. 
वाचा :- 


१) विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०२२/प्र.क्र.८१ /पापु-१०, दिनांक २ मे, २०२२ 

२) केंद्र शासन, जल शक्‍ती मंत्रालय, यांचे पत्र दि.२१.६.२०२२ व दि.२८.६.२०२२ 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे तांत्रीक मान्यता आदेश क्र. २२३, दि.१.१२.२०२२ 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकोय मान्यता आदेश क्र. जिपच/ग्रापापुवि/ 
ताशा/५४७/२०२३, दि.२४.१.२०२३. 

५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.४१४/पापु-१३, दि. २.६.२०२२. 

६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.४४२/पापु-१३, दि. ३०.६.२०२२ 

७) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.४४५/पापु-१३,दि. ३०.६.२०२२. 

८) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१६६६/पापु-१३,दि. १८.११.२०२२. 

९) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१७६७/पापु-१३,दि. २५.११.२०२२. 

१०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१७७०/पापु-१३,दि. २५.११.२०२२. 

११) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शा. नि. क्र. जजिमि-२०२२/प्र.क्र.१७७१/पापु-१३,दि. २५.११.२०२२. 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.तांशा-१/जजीमि/३२७२/२०२३,दि.२६.७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत संदर्भ क्र. १२ येथील पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ योजनांच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या जादा दरांच्या 
निविदा स्वीकृतीस कार्योत्तर मान्यता देण्याच्या ब त्यानुषंगाने योजनांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सदर 
योजनांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांच्या स्तरावर 
संदर्भ क्र. ०४ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून; सदर योजनांच्या जादा 
दरांच्या निविदा स्वीकृतीमुळे झालेली वाढ विचारात घेता, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर योजनांना सुधारित तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा - 2023/प्र.क्र. 53(6)/ पापु 13 


आराखड्यास खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्यानुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मौ. देवाडा ब २ गावे ता. जि. चंद्रपूर नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
आराखड्यास व अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकोय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेस अंदाजपत्रकास व 


अ. योजनेचे नाव प्रशासकीय मान्यता पु मूळ प्रशासकीय 
क्र रक्‍कम (रुपयामध्ये) । प्रशासकीय मान्यता रकमेत 
व दिनांक मान्यता होणाऱ्या वाढीची 
द्यावयाची रक्‍कम टक्केवारी 
(रुपयामध्ये) 
[९ | २ 2 6 ष्‌ 
र पौ. देवाडा व २ गावे, ४१३२२३१८, ४५८९५३१२ ११.०७ 
ता. जि.चंद्रपूर दि.२४.०१.२३ 
अटी 


१) नमुद सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. 
२) या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकोय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना 
नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


२ 


— 


ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाली आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना 
ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी 
यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून 
आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 
४) ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतील घसारा किंबा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 


ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 


५) सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 

६) सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या देखभाल 
दुरुस्तीअभावी, aM देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of electricity 
of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - 2023/प्र.क्र. 53(6)/ पापु 13 


दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार बाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद यांची राहील. 
७) हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा 
परिषदेची राहील. 
९) या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी व 
शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
१०) सदरची निविदा प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडण्यात आली आहे,याची खातरजमा जिल्हा परिषद 
स्तरावर करण्यात यावी. 
१९१) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के प्रशासकोय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो वगळण्यात यावा. 
१२) केंद्र ब राज्य शासनामार्फत वस्तु ब सेवा कराबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना व 
शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुज्ञेय वस्तु व 
सेवा कराच्या रकमेची अदायगी करण्यात यावी 
२. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सदर योजनेच्या किंमतीतील वाढीव खर्च हा जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली 
अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सदर योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दिनांक 
१७.०४.२०१५ च्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग 
पहिला, उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२३१२०७१०२५४०२८२८असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VANITA NARAYAN 


ig 
JADHA\ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PLANNING. 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fC357 

f1c34d84fe1 aa3f9bdc30c060e0431223F, 
italCode=400032, st=Maharash' 
Number=AD56893B2DDC6497ED23D77 


JADHAV पया 
(वनिता ना.जाधव) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा - 2023/प्र.क्र. 53(6)/ पापु 13 


२) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र बिधानसभा/ विधान परिषद. 

४) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 

५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१०) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

१२) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१४) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

१५) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

१६) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

१७) अवर सचिव (पापु-०४/पापु- २०/पापु-१३), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१८)कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

१९) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, चंद्रपूर. 

२०) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

२१) निवडनस्ती (पापु-१३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


